ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट मशीनच्या साठवणूकीसाठी गोडाऊन 
बांधणे व दुरूस्ती करण्याच्या खर्चासाठी नवीन लेखाशीर्ष 
उघडण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 

सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन निर्णय, क्रमांक: ईव्हीएम-२०१९/प्र.क्र. १४८२/१९/का.३३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: १७ सप्टेंबर, २०२०. 
प्रस्तावना:- 
भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार ईव्हीएम/व्हीव्हीपंटच्या साठवणूकीकरिता कायमस्वरूपी नवीन 

गोदामे बांधणे, तसेच महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाकडून भाडेपट्ट्याने घेतलेल्या गोदामांमध्ये आवश्‍यक 
बदल/दुरूस्तीची कामे करणे आवश्‍यक आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सदर गोदामे बांधण्यासाठी कोणतेही 
लेखाशीर्ष उपलब्ध नसल्याने ईव्हीएम/व्हीव्हीपँटच्या साठवणूकीसाठी गोदामांचे बांधकाम करण्यासाठी सामान्य 
प्रशासन विभागाने उपभोक्ता विभाग म्हणून प्रशासकीय मान्यता देवून आर्थिक तरतूद करून निधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अभिप्राय दिले आहेत. यास्तव, ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट मशीनच्या 
साठवणूकीसाठी गोदामे बांधणे व दुरूस्ती करण्याच्या खर्चाच्या तरतूदीसाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट HAMAR साठवणूकीसाठी गोडाऊन बांधणे व दुरूस्ती करण्याच्या खर्चासाठी खालील 
प्रमाणे नवीन SERN उघडण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


लेखाशीर्ष (मराठी) लेखाशीर्ष (इंग्रजी) 
मागणी क्रमांक: ए-९ Demand No.: A-9 
४०७०-इतर प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली 4070- Capital Outlay on Other 
खर्च Administrative Services 
खर्च 
१०१-निवडणूक 101-Election 
(09(09) ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट मशिनच्या (01)(01) Construction and Repairing of 


Godowns for Storage of EVM and 
VVPAT Machines 


५३-मोठी बांधकामे 53-Major Works 
संगणक सांकेतांक (४०७००३२९) २१५० 


साठवणूकीसाठी गोदामे बांधणे व दुरूस्ती 


सदरहू शासन निर्णय महालेखाकार, (लेखा व हकदारी)-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक. ख.वि./चा-१/सामान्य प्रशासन विभाग/यूओआर-१८५/२०१९-२०/११३१, दिनांक 93.02.2020, तसेच 
नियोजन विभाग अनौ. संदर्भ क्रमांक: २६२/१४४३, दिनांक २२.०७.२०२० व वित्त विभाग अनौ. संदर्भ क्रमांक: 
२४/२०२०/अर्थ-१४, दिनांक ०८.०९.२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१९/प्र.क्र. १४८२/१९/का.३३ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९१८१२३२२६०००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIL NANSING VALVI 


DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1a7c28200f6d58206324d8086ffcf99758c1 1 5aada508a7437f 
2ae5d9fa1ba5Sd, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


serialNumber=328a78fb26991 ef7b9493ea647f585c65b1cf01913ae4 
VA LV | 4b41ffeeScc8464f2f1, ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=ANIL NANSING VALVI 
Date: 2020.09.18 12:33:38 +05'30' 
(अ.ना. वळवी) 
उप सचिव व सहमुख्य निवडणूक अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


प्रत, 

१. मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

७. संचालक, लेखा व कोषागरे संचालनालय, मुंबई 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. निवासी लेखा परिक्षण अधिकारी, मुंबई 

१०. कार्यासन (व्यय-४, अर्थ-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. कार्यासन (का-१४४३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. निवड नस्ती/का.क्र.३३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


